जिल्हा नियोजन समिती परभणी या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच “fears निमंत्रित” सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२०/प्र.क्र. ५१/का-१४८१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२१. 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
2) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २०००, 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती परभणी यांची पत्रे 
१.क्र. १.जिनिसप/कार्यसमिती/का-१/२०-२१/१०३४,दि.५/१०/२०२० 
२.क्र. जिनिसप/कार्यसमिती/का-१/२०-२१/१०९६,दि.१६/१०/२०२० 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 


मधील कलम ३ चा पोटकलम ३(३)दोन (क) नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल 


तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 


नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा 


नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून परभणी 


जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव,जिल्हा नियोजन समिती, परभणी यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 


संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. परभणी जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 


करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 


या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ५१/का-१४८१अ, 


LE हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१७१६५२०९९८१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


lly signed by VEENA RANADE 


DN: CN = VEENA RANADE, C = IN, 5 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 16:57:45 +05'30' 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, परभणी यांचे खाजगी सचिव, 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
७.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, परभणी, 
९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२.कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ५१/का-१४८१अ, 


झासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२० /प्र.क्र. ५१/का-१४८१ अ, दिनांक : १७ मार्च, २०२१ 


सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 


१. | श्री. Seg Ghar लतीफ खान ऊर्फ बाबाजानी दुर्रानी । विधानपरिषद सदस्य 


२. | श्री. राहुल पाटील विधानसभा सदस्य 
विशेष निमंत्रित सदस्य:- 
अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
चिं श्री. विजय माणिकराव भांबळे ता. जितूर, जि. परभणी 
२ | att. किरण सोनटक्के मु.पो. ज्ञानसाधना प्रतिष्ठान शैक्षणिक संकुल, 
जिंतुर रोड, धर्मापुरी, परभणी 
3 श्री. रितेश रावसाहेब काळे मु.पो.व्यंकटेश नगर, कारेगांव रोड, परभणी 
४ | ait. संतोष हरिचंद्रराव सावंत मु.पो. दत्त नगर, जितूर रोड, ता.जि.परभणी 


५ | श्री.धोडीरामजी आबासाहेब चव्हाण मु.पो. ब्रम्हपुरी, ता.पाथरी,जि.परभणी 


६ श्री. नदीम अहेमद खलील अ.इनामदार | मु.पो.इनामदार कॉर्नर,काद्राबाद प्लॉट, 


ता.जि.परभणी 
9 SI. विवेक पांडुरंग नावंदर मु.पो. विष्णू नगर, परभणी 
८ | at. माणिक उत्तमराव पोढे मु.पो. कृषी नगर, परभणी 


९ श्री. धेर्यशील विठ्ठल कापसे- पाटील जुना पेडगाव रोड, परभणी 


Digitally signed by VEENA RANADE 


VEENA RANADE ficients: 
Maharashtra, 0 = GOVERNMENT 0| 


HARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 16:58:00 +05'30' 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


KKKKKKKKKKKEKKKKKKKKERKKKAR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


